अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन 
सहायक, गट-ब, ” अराजपत्रित संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने करण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन आदेश क्र. बदली-१२२१/प्र.क्र.११/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-१८ फेब्रुवारी, २०२२. 


संदर्भ:- १. नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्र.बदळली-१०२१/ 
प्र.क्र.४२/का.१४२७, दिनांक २२/१०/२०२१. 
शासन आदेशा :- 


नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन आदेश्ाव्दारे, श्री शिवाजी नारायण गवारे, संशोधन 


सहायक, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना 


करण्यात आली होती. सदर पदस्थापनेत “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५” मधील प्रकरण दोन-४ 


(2), प्रकरण दोन-४ (५), मधील तरतूदींनुसार खालील तक्‍्त्यांत नमूद केल्याप्रमाणे अंशत: बदल 


करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | संशोधन सहायकाचे नाव व | पदीन्नतीने यापूर्वी देण्यात आलेली | विद्यमान पदस्थापना 
कार्यालय पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 

7 श्री. शिवाजी नारायण गवारे, | जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, | सहायक जिल्हा नियोजन 


जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, | अधिकारी (मानव विकास), 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला मानव विकास समिती, 
अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, 


जळगाव, 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१२२१/प्र.क्र.९१/का.१४२७ 


२. 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन Bay 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२१८११४३२०१०१६ असा आहे. हा 


शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत. 


प्रति, 


संबंधित कर्मचारी (मार्फत: अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 


प्रत, 


तः 
2. 
3. 


& . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
PRAKASH 
BABANRAO GHADGE @isiesicsi 
(प्र. ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/ नागपूर 

मा.मंत्री (नियोजन)/ मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (*पत्राने) 

विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नाशिक/अमरावती 

जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, जळगांव/ अहमदनगर/ अकोला 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नाशिक/ अमरावती 

सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक/ अमरावती 


. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

. लेखा अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव/ अहमदनगर/ अकोला 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


